महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम 

मोजे कोंगनोळो, ता. Has महांकाळ, जि. सांगली या गाबास 
तंटामुक्‍त गांब पुरस्कार रकमेतून पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकर 
खरेदी करण्यास परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.तंमुगा १०११/२१२४/प्र.क्र.१०५/२०११/पोल-१५, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : २७ मार्च, २०१२. 


वाचा :- ९) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.तंमुगा/१००८/प्र.क्र.४३/२००८/पोल-१५, 
दिनांक १४ ऑगस्ट, २००८. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.तंमुगा १०१०/प्र.क्र.-८१/२०१०/पोल-१५, 
दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०११. 
३) सरपंच, ग्रामपंचायत कार्यालय,कोंगनोळी, ता.कवठे महांकाळ, जि.सांगली 
यांचे दिनांक निरंकचे पत्र 


शासन निर्णय :- गाव पातळीवर छोटया छोटया कारणावरुन निर्माण होणाऱ्या तंटयांचे पर्यावसन मोठया 
तंटयात होऊ नये, बादात मत्ता अडकून पडू नये व त्यांतून आर्थिक नुकसान होऊ नये, कुटुंबाची, समाजाची, 
ब गावाची शांतात धोक्यात येऊ नये यास्तव गावात तंटे निर्माण होणार नाहीत ब अस्तित्वात असलेले तंटे 
लोकसहभागातून सामोपचाराने आणि आवश्यक तेथे प्रशासनाची मदत घेवून सोडविण्याची व्यवस्था निर्माण 
करण्याकरिता दि. १५ ऑगस्ट, २००७ पासून राज्यात "महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम" सुरु करण्यात 
आली असून महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीमेच्या ब पुरस्कार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी दि. 
१४/८/२००८ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक २ येथील आदेशान्वये 
मोहीमेअंतर्गत सन २००९-१० मधील महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव पुरस्कारासाठी पात्र गावांची यादी घोषित 
करण्यात आलेली आहे. 


२. उपरोक्त दि. १४ ऑगस्ट, २००८ च्या निर्णयातील विहित निकष पुर्ण करुन मौजे कोंगनोळो, ता. 
कवठे महांकाळ, जि. सांगली हे ४१७३ इतक्‍या लोकसंख्येचे गांब मोहीमेअंतर्गत सन २००९-१० या त 
पुरस्कारास पात्र ठरुन या गावास रु. ५ लाख इतक्या रकमेचा पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. मौजे कोंगनोळी 
हे मोठे गांब असून हे गांब दुष्काळो भागात आहे परिणामी सदर गावाला दर वर्षी दुष्काळाला सामोरे जावे 
लांगते त्याअनुषंगाने पाणी टंचाईसारख्या भीषण परिस्थितीला तोंड दयावे लागते यावर मात करण्यासाठी 
सदर गावाला दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पाणीपुरबठा करण्याकरिता ५००० लिटर क्षमतेचा पाण्याचा टॅंकर 
पुरस्कार प्राप्त रक्‍कमेतून खरेदी करण्याचा मौजे कोंगनोळी ग्रामस्थांनी दिनांक १७.८.२०१९ रोजी ग्रामसभा 
घेऊन निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार टँकर खरेदीस मान्यता देण्याची विनंती सरपंच , ग्रामपंचायत 
कार्यालय, कोंगनोळी, ता. HAS महांकाळ, जि. सांगली यांनी शासनास केली आहे. 


Dr POL-1SGhilpa CR 108 (७2 


rs सरपंच, ग्रामपंचायत कार्यालय, कोंगनोळी, ता. Had महांकाळ, जि. सांगली यांची बिनंती व मोजे 
कोंगनोळी ग्रामस्थांनी ग्रामसभा घेऊन पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर खरेदीचा केलेला ठराव लक्षांत घेवून सदर 
ग्रामपंचायतीस या विभागाच्या दिनांक ९४ ऑगस्ट, २००८ च्या आदेशान्वये बिहित केलेले निकष शिथिल 
करुन ब सदर प्रकरणाचे पूबोदाहरण म्हणून बापर करता येणार नाही या अधिनतेने पुरस्कार रकमेतून एक 
टँकर खरेदी करण्यास व त्यासाठी पुरस्काराची संपूर्ण रक्कम रुपये ५,००,०००/- (रुपये पाच लाख फक्त) 
वापरण्यास या आदेशान्वये खास बाब म्हणून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. सदरचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात आला असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक २०१२०३२७१४१५२४२३२४००१ असा आहे. 


५. संदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनो.सं.क्र.१६२/१२/व्यय-७, दि.२०.३.२०१२ अन्वये व त्या 
विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( fa. पो. थोरात ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 


मा. मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, 

मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 

मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

महालेखापाल-१ (ले व अ/लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र मुंबई, 

विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे, 

परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र. कोल्हापूर. 

जिल्हाधिकारी, सांगली 

पोलीस अधीक्षक, सांगली. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प., सांगली, 

जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, स्गंगली. 

सरपंच/ग्रामसेवकः, ग्रामपंचायत कार्यालय, मौजे कोंगनोळी, ता. HIS महांकाळ, जि. सांगली, 
अध्यक्ष, महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समिती, मौजे कोंगनोळ, ता. कवठे महांकाळ. जि. सांगली. 
निवडमर्ती, पोल-१५. 


3 POL-ES\Shilp2CR !05 Iwp.bvp A 


